निवडसूची सन २०१९-२०२० 


पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस 
आयुक्‍त (Pare या संवर्गातील पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-०१२०/प्र.क्र.१४(भाग-१)/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :-१६ एप्रिळ, २०२१. 


शासन आदेश :- 


“पोळीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्‍त (निःऱास्त्र” या पदावर पदोन्नती 
देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१९-२०२० च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात 
आलेल्या “निःशस्त्र पोलीस निरीक्षक” या संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांना “पोळीस उप 
अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त (निःदास्त्रो” या संवर्गातील पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात खुल्या 
प्रवर्गातील पदावर पदोन्नती देण्यात येत असून, खालीलप्रमाणे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ. क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याचे नियुक्तीचे ठिकाण पदोन्नतीनंतरचे 


नियुक्तीचे ठिकाण 
| श्री. दत्तात्रय शंकर पाटील पोलीस निरीक्षक, मिरा- सहायक पोलीस आयुक्त, 
भाईंदर, वसई-विरार मुंबई हहर 


२ श्री. दुर्याधन विठ्ठल पवार पोलीस निरीक्षक, पुणे हर | पोलीस उप अधीक्षक 
(मुख्यालय), लोहमार्ग, पुणे 


3 श्री. चंद्रसेन जगदेव देशमुख पोलीस निरीक्षक, लातूर उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी, नांदेड हहर उप 
विभाग, जिल्हा नांदेड 


२. उपरोक्त पदोन्नती, मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे दाखल करण्यात आलेल्या विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय आणि महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


३. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाच्या असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांस नियमितपणा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०१२०/प्र.क्र.१४(भाग-१)/पोल-१(अ) 


४. पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या पदांवर मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे आदेश आणि निवडणूक आचारसंहिता असल्यास, ते 
विचारात घेऊन उक्त SHIT पदस्थापना देण्यात यावी. 


4, उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांस, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून 
त्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
आव्यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०४१६२०११२२६४२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st: hi 


2.5.4.20=b3 labfcb 1894c4c597cc944f19a89f474e7b98a708cc03eb46cd 


241a604d42bb, 


pseudonym=98E519306D20397D354BD181099105FOACTEFDEC, 
erialNumber=47D 1607 17AE29C2D2661 B5275D8B9B4CFAE93893BE6 
5A27853145A4C04D865CD, -GAIKWAD KAILAS ARJUN 

D 


2021.04.16 20:17:06 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०.सर्व पोळीस आयुक्‍त 

११.सर्व पोलीस अधीक्षक, 

१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१३.सर्व संबंधित अधिकारी (पोळीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

१४.निवडनस्ती पोळ-१अ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


